सहायक कामगार आयुक्‍त गट -"अ" पदावरील 
झालेली नियुक्‍ती रद्द करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.८० (भाग-२)/कामगार-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहा :- 9) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. ६५७/१०८९/१५-अ, दि. ०८/०५/२०१९. 
२) या विभागाचे शासन आदेश क्र.नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.८०/भाग-२/कामगार-८ 
दि.१९/०८/२०१९. 
3) श्री.संदिप माशिलकर यांचा दि.२७/८/२०१९ रोजीचा अर्ज. 
४) या विभागाचे दि.३०/०९/२०१९ रोजीचे शासन आदेशा. 
५) कामगार आयुक्त कार्यालयाचे यांचे पत्र क्र. आस्था/१५-२०/संमा. नियुक्‍ती/कार्या-२, 
दि.०६/०१/२०२० 


प्रस्तावना- 


कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक कामगार आयुक्‍त गट "अ" या पदावर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नामनिर्देशानाने प्रतिक्षायादीवरीळ 3 उमेदवारांची शिफारस 
दि. ०८/०५/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे. 
२. ween उमेदवारांच्या यादीमधून श्री. संदिप गजानन माशिलकर (गुणवत्ता क्र.९, वर्गवारी- 
अ.जा. (SC-WL-9)) यांना उपरोक्त नमुद दि.१९/०८/२०१९ रोजीच्या शासन आदेशान्वये सहायक 
कामगार आयुक्‍त, गट-अ, ह्या पदावर अपर कामगार आयुक्‍त कार्यालय,नागपूर या कार्यालयात नियुक्‍ती 
देण्यात आलेली होती. सदर नियुक्तीच्या आदेझान्वये त्यांना रूजू होण्याकरिता दि.०३/०९/२०१९ पर्यंतचा 
अवधी देण्यात आला होता. तथापि, श्री.संदिप माशिलकर यांनी त्यांच्या दि.२७/०८/२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये सहायक कामगार आयुक्‍त, गट-अ या पदावर रूजू होण्यासाठी दि.१९/१२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची शासनास विनंती केली होती. 
३.  श्री.संदिप माशिलकर यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाच्या उपरोक्त नमुद 
दि.३०/०९/२०१९ रोजीच्या शासन आदेशान्वये त्यांना सहायक कामगार आयुक्‍त, गट-अ या पदावर रूजू 
होण्यासाठी दि.०४/१०/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 
४. श्री.संदिप माशिळकर, सहायक कामगार आयुक्त ह्या पदावर अपर कामगार आयुक्‍त कार्यालय, 
नागपूर येथे रूजू झाले आहेत किंवा कसे याबाबत अहवाल कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून 
दि.०३/१२/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये मागविण्यात आला होता. त्यानुषंगाने कामगार आयुक्‍त कार्यालयाने 
दि.०६/०१/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये श्री.माशिलकर हे दि.११/०२/२०१९ पर्यंत सहायक कामगार 
आयुक्‍्त,नागपूर या पदावर रूजू झाळे नसल्याबाबत कळविळे आहे. वाढीव मुदतीचा कालावधी उलटूनही 
अद्यापपर्यंत श्री. माशिळकर हे सहायक कामगार AYIA AMR ह्या पदावर रूजू न झाल्याने श्री.संदिप 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.८० (भाग-२)/कामगार-८ 


माशिलकर यांना देण्यात आलेली सहायक कामगार आयुक्‍त, गट-अ पदावरील उपरोक्त संदर्भ क्र. २ 
येथील दि.१९/०८/२०१९ रोजीच्या शासन आदेशान्वये देण्यात आलेली नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे रद्द 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 
श्री. संदिप गजानन माशिलकर यांना देण्या आलेली सहायक कामगार आयुक्‍त, गट-अ 


पदावरील दि.१९/०८/२०१९ रोजीच्या शासन आदेशान्वये देण्यात आलेली नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे 
रद्द करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१५१६१३३८०४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Satish Shivabal ८ 
Bhartiya i : 
(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
नोंदणीकृत पोचदेय डाकेने-- 
श्री. संदिप गजानन माशिलकर, A/g03, ANA प्राईड पार्क हौ.सो.लि., आर.मॉलळ जवळ, घोडबंदर रोड, 
ठाणे (वेस्ट)-४००६०७. 


प्रत: 


—O 


मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

सह सचिव/उप सचिव (कामगार),उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 
कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व,,मुंबई-४०० ०५१. 
कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व),मुंबई-५१. 
निवड नस्ती कामगार - ८. 


A 


CS fC aww 


4 


SG ८-४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


डी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


